महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण १०२१/प्र.क्र. ७५/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ सप्टेंबर, २०२१ 


शासन आदेशा 


सेवापुस्तके संगणकीकृत करण्याच्या अनुषंगाने NIC, मुंबई यांनी HRMS मध्ये ई-सेवापुस्तक 
आज्ञावली विकसित केली आहे. मंत्रालयीन विभागात कार्यरत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 
सेवापुस्तकांमधील माहिती सदर आज्ञावलीमध्ये भरण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. 


२. उपरोक्त कामासाठी श्री.सु.ग.गांगरकर, अवर सचिव, सा.प्र.वि./कार्यासन ९-अ यांच्या पर्यवेक्षीय 
नियंत्रणाखाली पुढील कर्मचाऱ्यांचा एक गट (Cell) स्थापन करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत असून, 
यामध्ये खालील कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात येत आहे :- 


अ. नांव पदनाम सध्याचा विभाग 
क्र. 
Ea श्री.संदिप नारायण निहाळ लिपिक-टंकलेखक | उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
2 | Hyd उध्दवराव दिवाण लिपिक-टंकलेखक | महसूल व वन विभाग 
3. श्री.रोहित रामचंद्र होडगे लिपिक-टंकलेखक | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
४ | श्री.गौरव मोहनराव चौधरी लिपिक-टंकलेखक | कृषि व पदुम विभाग 
4 श्री.सुझांत नारायण पाटील लिपिक-टंकलेखक | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


३. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा दिनांक 09.90.2029 पासून प्रथमत: १ महिन्यांकरिता या विभागाकडून 
तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येत असून, आवश्‍यकतेनुसार सदर कालावधीत वाढ करण्यात 
येईल. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येणार असल्याने त्यांच्या 
वेतनादी विषयक बाबी त्या-त्या विभागाकडून हाताळण्यात येतील. 


४. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता दिनांक ०१.१०.२०२१ (म.पू) 
रोजी सा.प्र.वि./ कार्यासन ९-अ (दालन क्र.६२८, ६ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई) येथे रूजू 
अहवाल सादर करावा. सदरचे आदेश हेच GAIA sear असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्र आदेश 
निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


५. सदर प्रयोजनासाठी संबंधित कर्मचारी रुजू न झाल्यास त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई 
प्रस्ताविण्यात येईल. 


६. सदर प्रयोजनासाठी नियुक्‍त गटाने (Cell) आज्ञावळीमध्ये माहिती भरण्याची कार्यवाही विहित 
कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. याकरिता सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन ९-अ तसेच कार्यासन 
१० मधील अधिकारी/कर्मचारी यांनी संबंधित गटास आवऱयक ते सर्व सहकार्य करावे. 


शासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण १०२१/प्र.क्र. 4 /१४-ब 


७. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२९१७०१४४९६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


SUCHITA MOHAN » 
MAHADIK 


(सु. मो. महाडिक 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. (संबंधित मंत्रालयीन 


विभागामार्फत) 


२. सह/ उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


ea Sm 


सह/ उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

सह/ उप सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२ 

सह/ उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

सह/ उप सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
सह/उपसचिव, कार्यासन ९-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
सह/उपसचिव, कार्यासन १०, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


